आटपाडी नगरपंचायत, जि.सांगळी या नवनिर्मित 
नागरी स्थानिक संस्थेतील पदांच्या आकृतीबंधास 
मान्यता देण्याबाबत. 


महाराष्ट्र शासन 
नगर विकास विभाग 
शासन निर्णय क्रमांक : एमसीओ-२०२३/प्र.क्र.१२५/नवि-१४ 
मुख्य इमारत, ४ था मजला, 
हुतात्मा राजगुरु चौक, मादाम कामा मार्ग, 
मंत्रालय, मुंबई - ०३२ 
दिनांक- १२ जुलै, २०२३. 


संदर्भः:- १.नगर विकास विभाग शासन निर्णय क्र.एमसीओ-२०१५/प्र.क्र.१३९/नवि-१४, दि.०५.०७.२०१६. 

२.नगर विकास विभाग झासन निर्णय क्र.एमसीओ-२०१६/प्र.क्र.३०१/भाग-१/नवि-१४, 
दि.२२.०९.२०१७. 

३. नगर विकास विभाग शासन निर्णय क्र.एमसीओ-२०१८/प्र.क्र.१३९/नवि-१४, दि.१२.०२.२०१८. 
४. नगर विकास विभाग शासन निर्णय क्र.एमसीओ-२०१९/प्र.क्र.9४/नवि-१४, दि.१७.०६.२०१९. 
५. नगर विकास विभाग झासन निर्णय क्र.एमसीओ-२०१९/प्र.क्र.६९/नवि-१४, दि.११.०९.२०१९. 
६. नगर विकास विभाग झासन निर्णय क्र.एमसीओ-२०२१/प्र.क्र.१५५/नवि-१४, दि.२८.१०.२०२१. 
७. नगर विकास विभाग शासन निर्णय क्र.एमसीओ-२०२१/प्र.क्र.२०६/नवि-१४, दि.१०.०२.२०२२. 
८. नगर विकास विभाग शासन निर्णय क्र.एमसीओ-२०२२/प्र.क्र.१०२/नवि-१४, दि.१४.११.२०२२. 
९. नगर विकास विभाग झासन निर्णय क्र.एमसीओ-२०२२/प्र.क्र.३४३/नवि-१४, दि.०३.०५.२०२३ 


प्रस्तावना :- 

राज्यातील तालुका मुख्यालयांच्या ठिकाणी व अन्य ठिकाणी नव्याने स्थापन करण्यात आलेल्या 
१०१ नगरपरिषदा/ नगरपंचायतींचा व आकृतीबंध/ पदनिर्मितीचा व त्यासाठीच्या वार्षिक आवर्ती सहायक 
अनुदानाचा प्रस्ताव शासन निर्णय दि.०५.०७.२०१६ अन्वये मंजुर करण्यात आला आहे. तसेच, सदर 
शासन निर्णयानुसार नव्याने निर्माण करण्यात आलेली पदे भरण्यासाठी निकष विहीत केले आहेत. 

त्याचप्रमाणे, दि.०५.०७.२०१६ च्या शासन निर्णयामध्ये परिच्छेद क्र.७ मध्ये, यापुढे, नव्याने निर्माण 
होणाऱ्या नगरपरिषदा/ नगरपंचायती यांच्याकरीता उपरोक्‍त निकषानुसार आकृतीबंध निश्चित करण्यास व 
त्याअनुषंगाने पदे निर्माण करण्यास मंत्रीमंडळाने मान्यता दिळी असून, आयुक्‍त तथा संचालक, 
नगरपरिषद प्रशासन संचालनालय, मुंबई यांनी उपरोक्त निकषानुसार यापुढे नव्याने निर्माण होणाऱ्या 
नगरपरिषदा/ नगरपंचायती यांच्याकरिताचा प्रस्ताव शासनास सादर करावा असे स्पष्ट करण्यात आले 
आहे. 

महाराष्ट्र नगरपरिषद संवर्गातील पदांसाठी नगरपरिषद/ नगरपंचायतनिहाय प्रमाणनिश्चिती व 
सुधारित आकृतीबंध संदर्भीय क्र. ३ येथील दि.१२.०२.२०१८ च्या शासन निर्णयान्वये विहित करण्यात आला 
आहे. 

तसेच, संदर्भ क्र.५ येथील दि.११.०९.२०१९ रोजीच्या शासन निर्णयानुसार स्वच्छता निरीक्षक 
संवर्गाचा समावेश राज्यस्तरीय संवर्ग पदांमध्ये करण्यात आला आहे. सदर झासन निर्णयानुसार महाराष्ट्र 
नगरपरिषद स्वच्छता निरीक्षक सेवा संवर्गाची पदसंख्या निश्चित करण्यात आलेली आहे. 


शासन निर्णय क्रमांकः एमसीओ-२०२३/प्र.क्र.१२५/नवि-१४ 


उपरोक्त संदर्भ क्र.१, ३ व ५ येथील शासन निर्णयातील तरतूदींच्या अनुषंगाने, संदर्भीय क्र.२, ४, 

७, ८ व ९ येथील शासन निर्णयान्वये अनुक्रमे २७, ७, १२, ४ व १ अशा एकूण ५१ नवनिर्मित नगरपरिषदा/ 
नगरपंचायतींसाठी व आकृतीबंध/ पदनिर्मिती व त्यासाठीचे वार्षिक आवर्ती सहायक अनुदान मंजूर 
करण्यात आले आहे. 

आता, नगरपरिषद प्रशासन संचालनालयाने उपरोक्‍त दि.०५.०७.२०१६, दि.१२.०२.२०१८ व 
दि.११.०९.२०१९ रोजीच्या शासन निर्णयातील तरतूदींच्या अनुषंगाने, आटपाडी नगरपंचायत, जि.सांगली 
मधील आकृतीबंध निश्चित करणे व अनुषंगाने पदनिर्मिती करण्याबाबतचा व सदर पदांच्या वार्षिक आवर्ती 
सहायक अनुदान मंजूरीबाबतचा प्रस्ताव नगरपरिषद प्रशासन संचालनालय यांनी शासनास सादर केला 
आहे. 

प्रत्येक नगरपरिषद/ नगरपंचायती यांच्याकरीता अधिनियमातील तरतूदीनुसार मुख्याधिकारी यांचे १ 
पद निर्माण करणे आवश्‍यक आहे. आटपाडी नगरपंचायत, जि.सांगली मधील मुख्याधिकारी हे पद संदर्भ 
क्र.१ येथील शासन निर्णयान्वये मंजूर आहे. सबब, आटपाडी नगरपंचायत, जि.सांगली साठी 
मुख्याधिका-याचे नविन पद निर्माण करणे आवश्‍यक नाही. तसेच, संदर्भ क्र.६ येथील दि.२८.१०.२०२१ 
रोजीच्या शासन निर्णयान्वये राज्यातील ब वर्ग दर्जाच्या नगरपरिषदांमधील मुख्याधिकारी पदावर 
मुख्याधिकारी गट-अ संवर्गातील अधिका-यांची नियुक्‍ती करण्याबाबतचा धोरणात्मक निर्णय घेण्यात 
आला आहे. 

सबब, आटपाडी नगरपंचायत, जि.सांगळी साठी दि.०५.०७.२०१६, दि.१२.०२.२०१८ व 

दि.११.०९.२०१९ च्या शासन निर्णयातील तरतूदीनुसार आवश्‍यक आकृतीबंध निश्चिती व वार्षिक आवर्ती 
सहायक अनुदान मंजूरी तसेच, सफाई कामगारांच्या पदांसाठी वार्षिक आवर्ती सहायक अनुदानास मंजूरी 
देण्याची बाब शासनाच्या विचाराधीन होती. 


शासन [नणंय :- निर्णय - 
नगर विकास विभागाच्या दि.०५.०७.२०१६, दि.१२.०२.२०१८ व दि.११.०९.२०१९ रोजीच्या शासन 


निर्णयातील तरतूदीनुसार आटपाडी नगरपंचायत, जि.सांगली साठी लोकसंख्येच्या प्रमाणानुसार (सन 
२०११ च्या जनगणनेनुसार लोकसंख्या २२७८९ ) सोबतच्या सहपत्र-अ व ब मधील एकुण २७ पदांचा 
आकृतीबंध निश्चित करण्यात येत असून, त्यासाठीचा रु.१,२२,४४,८०५/- एवढे वार्षिक आवर्ती सहायक 
अनुदान मंजूर करण्यात येत आहे. 


२. तसेच, आटपाडी नगरपंचायत, जि.सांगलळीची लोकसंख्या २२,७८९ इतकी असून, दर १००० 
लोकसंख्येमागे १ सफाई कामगाराचे पद निर्माण करणे आवश्‍यक आहे. यास्तव, सदर लोकसंख्येनुसार 
सफाई कामगारांच्या २२ काल्पनीक पदांच्या वेतनासाठी रू. ६२,७२,११२/- वार्षिक आवर्ती सहायक 
अनुदान अनुज्ञेय होईल. तथापि, प्रथम टप्प्यात २२ काल्पनीक पदांऐवजी ११ सफाई कामगारांच्या 
काल्पनीक पदांच्या वेतनाएवढेच म्हणजेच रू. ३१,३६,०५६/- एवढे वार्षिक आवर्ती सहायक अनुदान मंजूर 
करण्यात येत आहे. 


पृष्ठ ४ पैकी २ 


झासन निर्णय क्रमांकः एमसीओ-२०२३/प्र.क्र.१२५/नवि-१४ 


३. उपरोक्तप्रमाणे, निर्माण करण्यात आलेली पदे दि.०५.०७.२०१६ च्या शासन निर्णयातील विहित 
कार्यपद्धती अवलंबून भरण्याबाबतची कार्यवाही करुन, त्याबाबतच्या करण्यात येत असलेल्या कार्यवाहीचा 
अहवाल यासंदर्भात दि.०५.०७.२०१६ च्या शासन निर्णयान्वये विहित केलेल्या समितीकडून दर 
पंधरवड्यास शासनास सादर करावा. 
४. उपरोक्त पदावरील खर्च मागणी क्र.मुख्य लेखाशीर्ष एफ-२, “१९२, नगरपरिषदांना सहाय्य” 
(००)(६०) जकात कर व महागाई भत्ता रद्द केल्यामुळे नगरपरिषदांना सहायक अनुदान (२२१७८०६६) या 
खाली टाकून सन २०२३-२०२४ च्या मंजूर अनुदानातून भागविण्यात यावा. 

सदर शासन निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर 
उपलब्ध करण्यात आला असून त्याचा संकेताक २०२३०७१२१२५८०६२३२५ असा आहे. हा ASAT 
डिजीटल स्वाक्षरीने साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने. 


Digitally signed by ASHOK KASHINATH LAKKAS. 
AS H O K DN: c=IN, o=GOVERNMENT OF MAHARASHTRA, ou=URBAN 
DEVELOPMENT DEPARTMENT, 
5.4.20=84261302514df14d17b0d46bb1422d22bfc355b 


KASH INATH Eiecsson abokcdsbadazs, posta ade=to 


ialNumber=A08E157E090DE76FD7473747C56539E08: 
9C40C5E2E8FE638A0A32B6B0BE227, cn=A: 
L A K KA S KASHINATH LAKKAS 
Date: 2023.07.12 12:58:53 +05'30' 


सोबत:-सहपत्र-अवब . (अ.का.लक्कस) 
शासनाचे अवर सचिव 


प्रत :- 
१. मा.राज्यपाल महोदय यांचे प्रधान सचिव 
२. मा.मुख्यमंत्री महोदय यांचे प्रधान सचिव 
३. मा.उपमुख्यमंत्री महोदय यांचे प्रधान सचिव 
४. मा.विरोधी पक्षनेते, दोन्ही सभागृह, महाराष्ट्र विधानमंडळ यांचे खाजगी सचिव. 
५. सर्व सन्माननीय विधानसभा/विधानपरिषद व संसद सदस्य. 
६. मा.राज्य निवडणूक आयोग यांचे कार्यालय. 
७. मा.मुख्य सचिव यांचे वरिष्ठ स्वीय सहायक. 
८. अपर मुख्य सचिव/प्रधान सचिव/सचिव, सर्व मंत्रालयीन विभाग. 
९. मुख्यमंत्री महोदय यांचे जनसंपर्क अधिकारी. 
१०.आयुक्‍त तथा संचालक, नगरपरिषद प्रशासन संचालनालय, बेलापूर भवन, नवी मुंबई. 
११.सर्व संबंधित विभागीय आयुक्‍त तथा प्रादेशिक संचालक. 
१२.सर्व संबंधित जिल्हाधिकारी. 
१३.सर्व संबंधित नगरपरिषदा/नगरपंचायती यांचे मुख्याधिकारी. 
१४.वित्त विभाग (कार्या.वित्तिय सुधारणा-१/व्यय-३), मंत्रालय, मुंबई. 
१५.नगर विकास विभागातील सर्व कार्यासने. 
१६.अधिदान व लेखा अधिकारी, मुंबई. 
१७.महाळेखापाल (ले. प अ.)/(ले.प.), १ व 2, मुंबई/ नागपूर. 
१८.निवडनस्ती (नवि-१४) 


पृष्ठ ४ पैकी ३ 


शासन निर्णय क्रमांकः एमसीओ-२०२३/प्र.क्र.१२५/नवि-१४ 


आटपाडी नगरपंचायत, जि.सांगली करीता मंजूर करावयाच्या पदांचा तपशील. 


नगर विकास विभाग, शासन निर्णय क्र.एमसीओ -२०२३/ प्र.क्र.१२५/ नवि-१४, दि. १२ जुलै,२०२३ सोबतचे 


सहपत्र-अ 
(अ) राज्यस्तरीय संवर्गातील पदांव्यतिरिक्‍त पदे. 
अ.क्र. पदाचे नाव aaa a 'पदसंख्या वार्षिक ख 
(९ न.पं.) (९ न.पं.) 
| १९. | लिपिक टंकलेखक &-६(१९९००-६३२००) ७ २६,२३,२३२३ 
२. गाळणी चालक/ प्रयोगशाळा §-19(22\900-& 8200) १ ४,०९,६५२ 
सहायक 
३. । पंप  आपरेटर/ विजतंत्र/ । 8-६(१९९००-६३२००) ३ ११,२८,५६७ 
जोडारी 
४. | तारतंत्री/ वायरमन &-६(१९९००-६२३२००) १ ३,७६,१८९ 
५. । शिपाई &-१(१५०००-४७६००) ३ ८,५५,२८८ 
&. मुकादम &-२(१६६००-५ २४००) R ६,२९,६८२ 
| ७. | व्हाल्वमन $-१(१५०००-४७६००) g २,८५,०९६ 
एकुण १८ ६३,१७,७९७ 


ब) महाराष्ट्र नगरपरिषद संवर्ग सेवांतर्गत पदांचा सुधारित आकृतीबंध. 


महाराष्ट्र नगरपरिषद राज्यस्तरीय संवर्ग सेवा नगरपरिषद वब नगरपंचायत निहाय प्रस्तावित पदसंख्या 


आकृतोबंध प्रकार क्र. ७ २५,००० ते ३९,९००० लोकसंख्या असलेल्या क वर्ग नव्याने स्थापन नगरपंचायतीसाठी 
नगरपरिषद/ १ नगरपरिषद/ नगरपंचायत निहाय पदसंख्या ९ 
नगरपंचायती संख्या 
संवर्ग सेवा नाव श्रेणी-अ श्रेणी-ब श्रेणी-क श्रेणी-क सेवा 
$-१८ S-2¥ S-23 $-१० निहाय 
(४१,८००- (२८६००- (३५४००- (२९२००- एकुण 
१,३२,२३००) १२२८००) ११२४००) ९२३००) पद 
संख्या 
महाराष्ट्र नगरपरिषद | अ.स्थापत्य 0४ “> —— all १ ESS See 
अभियांत्रिकी सेवा ब.विद्युत [ee Sie er Pe ee i ee 
क.सगणक ४: -_ ५४" ail |: — es il कि as] aa jeter = 
महाराष्ट्र नगरपरिषद जलदाय, मलनिस्सारण Le Raa १ शिश १ 
व स्वच्छता अभियांत्रिकी सेवा 
महाराष्ट्र नगरपरिषद लेखापाल व a Lo २ =) २ 
लेखापरिक्षक 
महाराष्ट्र नगरपरिषद कर निर्धारक व । ४ | २ १ =) 3 
प्रशासकोय सेवा 
महाराष्ट्र नगरपरिषद अग्निशमन सेवा Se a ee ee ee ee ee ee |:.की 
महाराष्ट्र नगरपरिषद नगररचनाकार आणि शशि ae १ a १ 
बिकास सेवा 
महाराष्ट्र नगरपरिषद स्वच्छता PR aT | ० | 0 Tl १ १ 
श्रेणी निहाय एकुण पदसंख्या | lo 3 & | eg | ९ 


पृष्ठ ४ पैकी ४ 


